ल. पा. योजना तिवरे ता. चिपळूण, जि. 
रत्नागिरी या योजनेच्या पुनर्स्थापनेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ४७७/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे यांचे 
पत्र क्र. प्रशा-३/३८३१ दि. २८-०७-२०२३ 
२. दि.०५-०२-२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीचे कार्यवृत्त, दि. १५-०२-२०२४. 


प्रस्तावना- 

ल. पा. योजना तिवरे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी हे प्रकल्प चिपळूण तालुक्यातील तिवरे या 
गावातील नाल्यावर बांधण्यात आलेले होते. सदर योजनेस दि. २६.०३.१९९७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून योजनेचे काम जून २००४ अखेर 
घळभरणीसह पूर्ण करून पाणीसाठा करण्यात आला होता. दि. ०२.०७.२०१९ रोजी धरण पूर्ण क्षमतेने 
भरलेनंतर रात्री ८.३० ते ९.३० वाजता धरणाची भिंत फुटली. त्यानुषंगाने ल.पा. योजना तिवरे ता. 
चिपळूण, जि. रत्नागिरी या योजनेचा पुनर्स्थापित करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात 
आलेला आहे. 

ल. पा. योजना तिवरे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी योजनेअंतर्गत एकूण २४५२ सघमी पाणीसाठा 
व १७४ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे नियोजीत आहे. परिसरातील सिंचन व पिण्याचे पाणी समस्या 
सोडविण्याच्या दृष्टीने स्थानिक ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींची आग्रही मागणी आहे. सदर योजनेची 
अंदाजपत्रकीय किंमत रु. १०.०० कोटीपेक्षा जास्त असल्याने प्रस्तावित योजनेस राज्यस्तरीय तांत्रिक 
सल्लागार समितीच्या दि. ०५.०७.२०२३ बैठकीनुसार सदर योजनेस विशेष बाब म्हणुन प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेस्तव शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने ल. पा. योजना तिवरे ता. चिपळूण, 
जि. रत्नागिरी या योजनेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 

मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. ०५-०२-२०२४ रोजीच्या बैठकीत सदर योजनेच्या प्रस्तावास विशोष बाब 
म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. 
शासन निर्णय: 

मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. ०५-०२-२०२४ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार ल. पा. योजना 
तिवरे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या एकुण रु. ६२,७४,४३,४७३/- (अक्षरी रुपये बासष्ट 
कोटी GIN लक्ष त्रेचाळीस हजार AR त्र्याहत्तर फक्त) या किंमतीच्या पुनर्स्थापनेच्या प्रस्तावास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या योजनेच्या मूळ 
अंदाजपत्रकानुसार उपशिर्षनिहाय तरतूद सोबत “जोडपत्र अ” मध्ये सादर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रमा-२०२३/प्र.क्र- ४७७/जल-१ 


१) 


पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी ठेकेदारास निविदेत अटी घालून बंधनकारक करण्यात 
यावे. WUA स्थापन होईपर्यंत निविदेच्या १०% रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून कपात करण्यात 
यावी. संस्था स्थापन झाल्यानंतर सदरची रक्‍कम वितरित करण्यात यावी. अपवादात्मक 
परीस्थितीत संस्था स्थापित होऊ शकत नसल्यास सविस्तर करणमीमांसेसह प्रस्ताव शासनास 
सादर करून झासनाच्या मान्यते नंतर कपात केलेली १०% निधी वितरित करण्यात यावा. संस्था 
स्थापन केल्याबद्दल ठेकदारास शासन निर्णय दि.११-०२-२०२२ मध्ये तरतुद केल्या प्रमाणे 
मानधन देण्यात यावे. 

प्रकल्पासाठी अधीक्षक अभियंता/प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी कार्यस्थळी भेट देऊन 

स्थळ व संरेखा निश्चित करुन प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 

कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा व नियोजित 

वेळेत काम पूर्ण करण्यात यावे. 

सदरचे काम पूर्ण होईपर्यत त्रैमासिक प्रगती अहवाळ शासनास सादर करावा. 

काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा पूर्णत्वाचा अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 

कामांचे Geotag व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 

8) काम सुरू करण्यापूर्वी 

0) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

० ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

8) 100% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या 
व्हिडिओ चित्रीकरणाचा काळावधी किमान ३ मिनिटाचा आवश्‍यक राहील. काम सुरू करण्यापूर्वी 
एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण चित्रीकरण करण्यात यावे. 

अ) व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व कंत्राटदार/ 
त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन वेळेस खुद्द 
कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

ब) चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी 
अभियंता यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

क) देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा Pen drive सादर करावा. 
तसे मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

ड) सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रमा-२०२३/प्र.क्र- ४७७/जल-१ 


इ) चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 
७ काम चालु असताना व पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता व 


गुणनियंत्रण पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी. 

८) वरील प्रमाणे प्रकल्पाचे हस्तांतरण झाल्यानंतरचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लाभार्थ्यांकडून 
करण्यात यावा. 

९) शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.नागरी २०११/प्र.क्र.१९२/निधी जल-१ 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये निर्धारित तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्यात यावे 

१०) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल san नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात PAST 
करण्यात येऊ नये. 

११) सदर कामाची अंमलबजावणी करतांना दर्जा व गुणवत्ता उत्कृष्ठ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधीत 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. 

१२) पाणीसाठा करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी 
यांनी काम पूर्ण झाल्यावर प्रमाणित करणे आवश्‍यक राहील. 

१३) शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/ सिं. व्य. (कामे) दि. 09.09.2094 मधील मार्गदर्शक 
सूचना नुसार अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. 

१४) प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मंजूर किंमतीच्या मर्यादेत व नियोजनानुसार काम पूर्ण करण्यात यावे. 

१५)आवर्यकतेनुसार अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे/संकल्पने, बाह्य दरसूची बाबी व वहन 
अंतरे सक्षम स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

१६) सदर योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने खाळील अटीच्या अधीन राहून 
सहमती दर्शवली आहे. खालील अटींची पूर्तता करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. 

[.. सदर योजनेच्या पुनर्स्थापना अंदाजामध्ये सांडव्याच्या वाढीव लांबीकरिता १.५० हे. खाजगी 
जमीन आवश्‍यक असून त्याकरिता रु.२५ लक्ष रकमेची तरतुद केली असल्याचे विभागाने 
नमूद केले आहे. याअनुषंगाने सदर योजनेच्या तांत्रिक मान्यता व निविदा कार्यवाही बरोबरच 
भुसंपादन कार्यवाही समांतररित्या करावी तसेच भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे सदर योजनेस 
अनावश्यक विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

i. सदर योजनेस तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी मुख्य विमोचकाचे संकल्पन करून 
घेण्यात यावे. 

ii, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने सदर योजनेच्या पुनर्स्थापनेच्या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अहवालास ज्या मुद्यांच्या कार्यवाहीच्या अधिनतेने शिफारस केली आहे त्या 
मुद्यांची पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रमा-२०२३/प्र.क्र- ४७७/जल-१ 


१७. सदर योजनेस तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी योजनेच्या उपांगांचे संकल्पन करून घेण्यात 
यावे. 


२.०. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

मागणी क्र. ZH-4 

४७०२, लहान पाटबंधारे योजना 

४७०२ ए ०२८ 

00 

१०१, भूपृष्ठ जल, 

लहान पाटबंधारे 

(09) लहान पाटबंधारे योजना, 

909-240 हे सिंचन क्षमता (कार्यक्रम), 

५३ मोठी बांधकामे 

सदरहू योजनेच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 

आहे. 


३.० सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने अनुक्रमे नियोजन विभागाचा 
अनौ.सं.क्र. १/१४३४, दि. ०३.०१.२०२४ व वित्त विभागाचा अनौ.सं.क्र. २६/२०२४/व्यय-१५, दि. 
०८.०१.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये दि. ०५-०२-२०२४ 
रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यात आळेली 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३०६११३१०५२३२६ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL MAHADEV KALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d5c8d23e6cc09fb2bb4aa1777dadbfbb405c54e877afe06798F 
54168b9f08b98, postalCod 


2, st=Mi ht 
rialNumber=30B26A65349009C49CCA04C5AECBC47F35D7524B402 
BBDSD7FA6DDD215CFF18D, SUNIL MAHADEV KALE 


ite: 2024.03.06 11:40:20 +05'30' 


(सु.म. काळे) 
मुख्य अभियंता तथा सह सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
3)  मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधान भवन,मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रमा-२०२३/प्र.क्र- ४७७/जल-१ 


) PA ANAS सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव 

) मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

७ सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
) 
) 


मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
) अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता,मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे. 
१३) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे. 
) 
) 
) 
) 


प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे. 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी. 
कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःप्रमा-२०२३/प्र.क्र- ४७७/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र 'अ' 
ल. पा. योजना तिवरे ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या पुनर्स्थापनेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत गोषवारा. 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ४७७/जल-१ दिनांक: of मार्च, २०२४. 


अक्र. शीर्ष उपशीर्ष/कामे अंदाजपत्रकीय किमत 
aa ए- प्राथमिक 10.00 | 
२ बी-भूसंपादन 24,09,983.00 
3 सी- कामे 
A) Dam proper ४१,०८,८६,८०५.०० 
3) Waste Weir and 44,94, 90,545.00 
Approach & Tail Channel 
४ डी-मुख्य विमोचक ५,३०,९५,८५७.०० 
५ के- इमारत ४,४१,९५९.०० 
६ आर-दळणवळण ५०,००,०००.०० 
एकुण ६२,७४,४२३,४७३.०० 


(रुपये बासष्ट Hit GEMMA लक्ष त्रेचाळीस हजार UR त्र्याहत्तर फक्त). 


SUNIL 


Digitally signed by SUNIL MAHADEV KALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOIL AND 


WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 


2.5.4. -d5c8d23e6cc09fb2bb4aa1777dadbfbb405c54e877afe06 
798f54168b9f08b98, postalCode=400032, st=Mahi ht 
30B26A65349009C49CCA04C5AECBC47F35D7524 


MAHADEV KALE काकाचा 


2024.03.06 11:40:41 +05'30' 


(सु.म. काळे) 


मुख्य अभियंता तथा सह सचिव 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


